महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो), 
शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - १६ एप्रिळ, २०१८ 


पहा :- केंद्र शासनाची दिनांक २८ मार्च, २०१८ ची अधिसूचना. 


शरस्तावना :- 


केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 


देण्यात येणाऱ्या मजुरीचा दर निश्चित करते. तद्नुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 


हमी अधिनियम २००५ (४२ वा २००५) मधील कलम ६ नुसार संदर्भाकित दिनांक २८ मार्च, 


२०१८ च्या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना 


द्यावयाच्या spares मजुरीचा दर महाराष्ट्रासाठी दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून रुपये 


२०३/- (रुपये दोनशे तीन) प्रतिदिन इतका निश्चित केला आहे. हा मजुरी दर राज्यात लागू 


करणेबाबत शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने निश्चित केलेला मजुरीचा दर, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ 


(दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील कलम ३ (क) अनुसार राज्यास लागू होतो. 


केंद्र शासनाच्या दिनांक २८ मार्च, २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून 


महाराष्ट्रासाठी अकुशल मजुरीचा दर रुपये २०३/- (रुपये दोनशे तीन फक्त) प्रतिदिन इतका 


निश्चित करण्यात आला असून सदर दर राज्यात लागू करण्यात येत आहे. त्या आधारे 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात 


आले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील सोबत जोडपत्र - एक मध्ये दिलेला आहे. 


२. सदर दरसूची दिनांक १ एप्रिळ, २०१८ पासून निर्गमित होणाऱ्या हजेरीपटावरील 


कामांवर सुधारित दराप्रमाणे मजुरी देय होईल. त्या दिनांकापासून सुधारित दराची 


अंमलबजावणी झाली असे समजावे. दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पूर्वीच्या हजेरीपटाच्या कामांच्या 


मजुरीची सुधारित दराने फरकाची रक्‍कम काढण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


३. या शासन निर्णयाच्या समवेत जोडपत्र-चार व पाच मध्ये दर्शविलेल्या दैनिक 


रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 


योजनेखाली इतर काही कामांसाठी दैनिक रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांनाही परिच्छेद- 


१ मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रतिदिनी मजुरी द्यावी. 


४. केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या मजुरीच्या दरामुळे कामांच्या व्याप्तीमध्ये वाढ होत 


नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील वाढ म्हणजे फक्त मजुरी दरात होणारी नैसर्गिक वाढ इतपत 


मर्यादित आहे. सध्या सुरु असलेली कामे किंवा शेल्फवरील कामांची अंदाजपत्रके सुधारित 


मजुरी दरानुसार करताना ज्या स्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता fest आहे त्याच स्तरावर 


सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी 


अ) सद्यस्थितीत सुरु असलेली कामे बंद न करता त्यांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 


१५ दिवसात मान्यता द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत सुधारित अंदाजपत्रकामुळे मजुरी अदा 


करण्यास विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


५. या दरपत्रकामध्ये अकुडाल बाबीसाठी spares मजुरांना द्यावयाच्या मजुरीसंबंधीचे 


दर निर्धारित करण्यात आले आहेत. Hares बाबींसाठीचे दर त्या-त्या खात्याच्या विहित 


दरसूचीनुसार देण्यात यावेत. सर्वसाधारणत: जलसंधारण, कृषि, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 


जलसंपदा, रस्ते, वनीकरण, इत्यादींच्या कामाच्या ज्या spares बाबी आहेत, त्या सर्व 


अकुशल बाबींचा यात अंतर्भाव केलेला आहे. 


६. संबंधित खात्याच्या कामावरील भरावाचे मोजमाप घेताना संकुचन घटीबाबत 


जलसंपदा खात्याच्या विहित नियमाप्रमाणे मोजमाप घेऊन मजुरी अदा करावी. 


७. राज्यातील जनजाती उपयोजना क्षेत्रे (जोडपत्र-दोन) तसेच डोंगराळ क्षेत्रे (जोडपत्र- 
तीन) येथे उल्लेख केलेल्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घोषित HSS sed. सदर 


क्षेत्रासाठी मजुरीचे दर ठरविताना जोडपत्र-दोन व जोडपत्र-तीन मधील शासन निर्णयातील 


जिल्हे / तालुके / गावे / पाडे / वस्त्या यांचा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व डोंगराळ क्षेत्र 


यामध्ये API: अथवा पूर्णत: Vardar आहे किंवा कसे, याची खात्री शासन निर्णयानुसार 


करुन मगच मजुरीच्या दराबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेने निर्णय घ्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


८. हे दरपत्रक निर्धारित करताना एकूण शांभर मीटर अंतरापर्यंतची वाहतूक मजूरांमार्फत 


डोक्यावरुन करणे गृहित धरले आहे व शांभर मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरची वाहतूक ही 


सामान्यत: गाढव, बैलगाडी, ट्रॅक्टर किंवा डंपर याद्वारे करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे शंभर 


मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील वाहतुकीचा खर्च हा कामाच्या कुडाल भागावरील खर्च 


समजण्यात यावा आणि san कामाची मजुरी संबंधित खात्याच्या विहित दरपत्रकानुसार 
देण्यात यावी. काही विशिष्ट ठिकाणी व विशिष्ट परिस्थितीत १०० मीटरपेक्षा जास्त 


अंतरावरील वाहतूक मजुरांमार्फत डोक्यावरुन करण्याची गरज भासत असेल तर तसे 


करण्यास हरकत नाही. पण त्यासाठीचे वाहतुकीचे दर हे संबंधित खात्याच्या दरसूचीनुसारच 


राहतील. 


९. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक रोहयो-२००३/प्र.क्र. ३८/रोहयो-६, दिनांक 


२६ ऑगस्ट,२००३ मधील (अ) (६) मजुरांना पिण्याचे पाणी कामाच्या ठिकाणी पुरविण्याबाबतचे 


दर व क) शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.०४/रोहयो-१. दिनांक २२ 


ऑक्टोबर,२०१० अन्वये मजुरांच्या स्वत:च्या हत्यारांचे भाडे (रुपये २ प्रती मनुष्य दिन) व धार 


लावण्याचा खर्च (रुपये २/- प्रती मनुष्य दिन) नुसार देण्यात यावे. 


१०. कठीण खडकात खोदाई करणे (सुरुंग लावून अथवा सुरुंग विरहीत) ही बाब पूर्णपणे 


कुडाळ समजण्यात यावी. 


११. कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी खात्याचे नियमानुसार घ्यावयाच्या गुणनियंत्रण 


चाचण्यांकरिता अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करावी. 


१२. हे आदेश दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून अंमलात येतील. 


१३. हे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी तात्काळ सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना 


कळवावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या १/"५/.॥8॥॥॥/१५॥॥७.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१६११५९३४२०१६ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Eknath Rajaram Dawale 


सोबत : जोडपत्रे. Date: 2018.04.16 16:50:30 --05'30' 
(एकनाथ डवले) 
सचिव (रोहयो) 
प्रत- 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 

७. महासंचालक, माहिती व जनसपंर्क मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता), 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर, 

९. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संचालक, मृदसंधारण व्यवस्थापन, पुणे, 

११.संचालक, फलोत्पादन, पुणे, 

१२.संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे, 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), 

१५.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), 

१६.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

१८. मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९.मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, पुणे, 

२१.उप सचिव, रोजगार हमी योजना समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२२.सर्व विशेष कार्य अधिकारी व पदसिध्द उपविकास आयुक्‍त(रोहयो),विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, 

२३.सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ, 

२४.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

२५.सर्व अधीक्षक अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) मंडळ, 

२६.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


२७.सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

२८. सर्व कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, 

२९.सर्व कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, 
३०.सर्व कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद सिंचन विभाग, 
३१.सर्व कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) विभाग, 
३२.सर्व विभागीय वनसंरक्षक, 

३३.सर्व विभागीय वन अधिकारी, 

३४.सर्व उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, 

३५.सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 

३६.सर्व तहसीलदार, 

३७.ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई, 

३८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३९.सर्व कोषागार अधिकारी, 

४०.सर्व उप कोषागार अधिकारी, 

४१.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो), 
४२.निवडनस्ती- रोहयो-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 


मजुरीचे दरपत्रक 


दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून लागू 


जोडपत्र 


शासन निर्णय,नियोजन विभाग (रोहयो) 
क्रमांक मग्रारो-२०१८, /प्र.क्र.४२ /मग्रारो-१, 
दिनांक १६ एप्रिळ, २०१८ चे जोडपत्र एक ते सहा 
(पृष्ठ क्र. १ ते ३०) 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 


al 


जमिनीत, सर्व प्रकारची माती, गाळ, चुना, शाडू, वाळू/रेती अज्ञा भूस्तरात खोदकाम तासणीसह 
करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून 
नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यन्त नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा 


जमिनीत मऊ मुरुमातील भूस्तरात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री 
निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या 
थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यन्त नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे. 


(आओखोदाई - (सर्वसाधारण) 
cota water 


जमिनीत कठीण मुरुमातील भूस्तरात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री 
निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या 
थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यन्त नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे. 


(आखोदाई - (सर्वसाधारण) 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
एककाचा दर 


a... ee 1 की 
सुधारित दर 
जनजाती 
उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 
z= आज 


a 
A 
a 


जमिनीत कठीण मुरुम ज्यामध्ये ०.१ घ.मी. पेक्षा कमी आकाराचे धोंडे असतील अशा भुस्तरात 


खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर 
अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यन्त 


नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे. 


eae ww 


irene 


कठटीणमान भुस्तरात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश wee 


दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या थराथरात 

१.५० मीटर उंचीपर्यन्त नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे. 

(ओखोदाई - (सर्वसाधारण) २७१.०९ 
(बोविहिरीसाठीखोदाईदर ३३८.८७ 
मऊ खडकाचे भूस्तरात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री 
दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या थराथरात 
१.५० मीटर उंचीपर्यन्त नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे. 


neta झट 
cote खोदाई दर mam 


जांभ्या खडकातील भूस्तरात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री 
निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यन्त डोक्यावर वाहून नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यन्तच्या 
थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यन्त नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे. 


(आओखोदाई - (सर्वसाधारण) 
(ब)विहिरीसाठीखोदाईदर ५५०.३४ 
सर्व प्रकारची माती, गाळ, चुना शाडू, रेती, वाळू, मऊ मुरुम, कठीण मुरुम, दगड-धोंडे, सर्व 
आकाराची खडी इत्यादी सुरवातीच्या १० मीटर अंतरापलिकडे एकूण १०० मीटर अंतरापर्यन्त 
डोक्यावर वाहून नेण्यासाठी अतिरिक्‍त दर - 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


OCT 0 aah एककाचा दर 
पये २०३/- 
जनजाती भैत्रासाठी 
उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 


झाडे-झुडपे, गवताचीमुळे इत्यादी काढून टाकणे, ढेकळे फोडणे व ती पसरविणे याकरिता 
भरावाचे थरासाठी योग्य पातळीपर्यंत संस्करण (Earthwork Dressing) करणे- 


मऊ/कठीणमुरुम/गाळ/वाळू/ रेती वा सर्व प्रकारची माती आवश्‍यक ते प्रमाणे कामाच्या ठिकाणी 
गोळा केलेल्या ढिगापासून वाहून नेणे,पसरविणे / आंथरणे व त्याचे छेदन/ संस्करण करणे 
इत्यादी सर्व कामे पूर्ण करणे. (वहन अंतराचा अंतर्भाव नाही) 


liad उचल अंतर मो 
१.५० 
४.५० 


६.०० 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


पये २०३/- 
सुधारित दर 
जनजाती इतर क्षेत्रासाठी दर 
उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 
त 
& 3 


७.५० 


एकूण १०.५० मी.च्यापुढे अ.क्र.१२ (६) अधिक प्रती मी. उंची करीता. घनमीटर ३३.८८ 


३ माती / मुरुम बांधावर प्रत्येक ३० से.मी.जाडीचे सैल (लूज) थरावर पाणी सडा-शिंपण करणे. १७.२७ 
माती / मुरुम बांधावर प्रत्येक ३० से.मी. जाडीचे थरावर हात ठोकळयाव्दारे आवड्यक घनमीटर २९.८९ २६.०५ 
घनीकरणासाठी निर्देशाप्रमाणे बत्तीकरण करणे. 


a गं 
आदेशानुसार उपलब्ध असलेली झुडपे तोडून त्यापासून ३० से.मी. ते ४५ से.मी. लांबीच्या |१०० WEA ३९.०१ ३३.८८ 

आकाराच्या खुंट्या तयार करणे, एकाबाजुने अणकुचिदार करणे व प्रत्येकी १०० खुंट्यांची १ करिता 

मोळी तयार करणे व त्याचा साठा करणे- 

ठराविक अंतरावर खुंटया लावण्यासाठी दिलेल्या आदेशानुसार क्षेत्राची गटाम १०० खड्या ४२.३७ ३६.९२ 

करणे. ढिगामधून खुंट्या आणणे व जमिनीमध्ये त्या ठराविक अंतरावर रोवणे. करिता 


आदेशानुसार जलशोषक खंदक वा सलग समतलचर वा विलग समतल चर तयार करण्यासाठी शा 


६० सें.मी. रुंदीचे व ३० सें.मी. खोलीचे आदेश दिल्यानुसार विविध लांबीचे जलशोषक खंदक 
तयार करण्यासाठी खालील भूस्तरात खोदकाम करणे व खोदकामातुन निघालेले साहित्य 


३० मीटर परिसरात पसरलेल्या क्षेत्रातून दगड / धोंडे गोळा करणे व आदेझानुसार त्यांचा बांध 
तयार करणे (Loose Boulder Structure & Rock Toe) व दगडी चिपांनी पोकळया भरुन 
घनीकरण करणे, इत्यादी. 


“ao 


xo a] 2 >5 
ios = 


आदेशानुसार खंदकाबाहेर पसरविणे वा बांध घालणे. 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
THY २०३/- 
सुधारित दर 


जनजाती इतर क्षेत्रासाठी दर 
उपयोजना/डोंगराळ 


क्षेत्रासाठी दर 


| 


॥ नांगरलेल्या/व खरलेल्या जमिनीवरील सैल मातीतील ढेकळे फोडून फावडयाने माती 
ओढून वाफे तयार करण्यासाठी उरळी ज्याची तळासरी / पायथा रुंदी ६०.०० सें.मी. व माथा रुंदी 
३०.०० सें.मी. व आवड्यक उंचीच्या आकाराच्या उरळया बांधणे (नांगरणी आवश्‍यकतेनुसार 
ट्रॅक्टरव्दारे करावी व त्याचा दर कृषि खात्यानुसार जादा आकारावा) 
कोणत्याही आकारमानाचा वाफा तयार करण्यासाठी जमिनीत १५ से.मी. खोलीपर्यंत खोदकाम |चौ.मीटर 
करणे, मातीची ढेकळे फोडणे,दगड / डबर / मुळे इत्यादी आक्षेपार्ह बाबी काढून वेगळया करणे व 
HAST त्या आकाराचा गादी वाफा / गवताचा वाफा / उंचवटा तयार करणे. 
आदेशानुसार ४ मी.लांबीचे ६० सें.मी. रुंदीचे व ३० से.मी. खोलीचे एका आड एक समतलचर शि शिका 


तयार करण्यासाठी खोदकाम करणे, खोदलेली वरच्या मऊ थरातील माती चराच्या वरच्या 
अंगाला जमा करणे व खा लील थरातील कठीण माती वा मुरुमाचा खालच्या अंगाला उंचवटा 
HATTA HAT Lilia 


तयार करणे, इत्यादी. 
उपरोक्त बाब क्र. २१ मधील आदेझानुसार ख या चराच्या वरच्या अंगाला जमा केलेली माती ३५.८० 
प्रती चर 


चरात ओढणे व उर्वरीत चर पूर्ण भरुन काढण्यासाठी वरच्या अंगाची माती फावड्याने खरडून चर 
= 


>] 


a A -2 
a) a“ 


A 
A 


अझाप्रकारे भरुन काढणे. 


क्त बाब क्र. २२ मधील आदेशानुसार तयार करण्यात आलेल्या चरात खत घालणे व त्याचे 
मिश्रण करणे. (यामध्ये खताच्या किंमतीचा अंतर्भाव नाही) 


AJ 
AW 


कामाचे ठि काणी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माती, रेती, होणखत यांचे मिश्रण पॉलिथिन 
पिाव्यांमध्ये भरणे व आदेशानुसार भरलेल्या पिझाव्या चौथर्‍यावर मांडणे (फक्त मजुरीचा खर्च) 
पिशव्यांचा आकार सें.मीटर मध्ये 


क 
हं (बो 92.40 X 24 


२४ 


(क) 24 X 34 


शिका (ड) 34X84 


पिशव्या करीता 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


२ 


क क य द क ककी 
जनजाती शशश क्षेत्रासाठी दर 
उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 
Pease. eee 


२५ खविल्याप्रमाणे पॉलिथिन 


छोटया पॉलीथीन पिडाव्यांमधील रोपे मोठया पिडाव्यांमध्ये बदली करणे. 

उचित प्रकारे गोळा केलेल्या काटेरी झुडूपांपासून निर्देश दिल्याप्रमाणे १.२० मीटर उंचीचे काटेरी |प्रतीमीटर 
कुंपण घालणे, आवश्‍यकता भासल्यास आधार देणे. 

बेलगाडी भाड्याने घेण्याचा खर्च यामध्ये दोन ड्रमसह बैलगाडी, गाडीवाहक व बैलजोडी यांचा [eas 
समावेश आहे. 


२६ 
20 
२८ 


मध्ये ३० से.मी.% ३० सें.मी.« ३० से.मी. आकाराचे खालील भूस्तरात खोदकाम करुन 
वृक्षलागवडीकरीता निर्देशानुसार खड्डे खोदणे. 


a 


jo 
39 


झालेल्या १५ कि.ग्रॅ. ते २० कि.ग्रॅ. वजनाचे शुष्क डबरापासून/दगडापासून १५ सें.मी. ते २३ 
सें.मी. जाडीचे पृष्ठावरण (Ory Pitching) तयार करणेसाठी डबराची / दगडाची हस्त रचीत 
संरचना करणे व त्यातील पोकळया (Voids) दगडी चिपांनी भरणे (यामध्ये दगड / चिपांच्या 
किंमतीचा अंतर्भाव नाही). 


प्रतीखड्डा 


aw 
= षि 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


जनजाती nal त्रासाठी 
उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 


दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी भूपृष्ठावर सुरुंग न लावता खोदकाम करुन मोठया आकाराचे दगड |चौ.मीटर १२९.१६ ११२.२१ 
१५ कि.ग्रॅ. ते २० कि.ग्रॅ. वजनाचे काढण्यासाठी आवडयक खोदकाम करणे व त्याची १० मी. 

अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहतूक करणे व अज्ञा डबरापासून / दगडापासून १५ सें.मी. ते 

२३ सें.मी. जाडीचे शुष्क पृष्ठावरण (Dry Pitching) तयार करणेसाठी डबराची / दगडाची 

हस्तरचीत संरचना करणे व त्यातील पोकळया (Voids) दगडी चिपांनी भरणे. 


३४ धक खंदक (CUT OFF TRENCH) किंवा मातीचे भरावातील (EARTH WORK) गाभा घनमीटर १०८.०५ ९३.९८ 
ae (HEARTING ZONE) वा एकाच मातीत माती भरा व (Mono Zone) करावयाचा 
असल्यास (पूर्णाउपखोरे - खार पाणपटूटयातील कामे) त्याचे बांधकाम करण्यासाठी विशिष्ट 
निवड केलेल्या पदग्रहण क्षेत्रात योग्य दर्जाच्या मातीत खोदकाम करुन निघालेली सामग्री १० 
मी. वहन अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात 
व्यवस्थित पसरविणे, उद्‌ग्रहण क्षेत्रातानत आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, मातीची 
ढेकळे फोडणे व मातीचा थर योग्य पातळीत संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व 
रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्ठानुसार सघनन करणे (Watering and Compaction) ही Hares 
बाब म्हणून समजण्यात यावी व याचा अंतर्भाव येथील बाबीत केलेला नाही. पाटबंधारे खात्याच्या 
दरसुचीनुसार यासाठी अतिरिक्‍त दर जोडण्यात यावा.] 


मातीचे भरावातील (EARTH WORK) आवरण क्षेत्राचे (CASING ZONE) बांधकाम करण्यासाठी [| | 


विशिष्ट निवड केलेल्या उदग्रहण क्षेत्रात खालील योग्यदर्जाच्या भूस्तरात खोदकाम करुन 
निघालेली सामग्री १० मी.वहन अंतरापर्यंतव १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. 
जाडीपर्यंत च्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उद्ग्रहण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून 
बाहेर फेकणे, ढेकळे फोडणे व सामग्रीचा थर योग्यपातळीत संस्करण (Dressing) 
करणे.[जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष् सघनन करणे (Watering 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 
जोडपत्र-एक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


जनजाती इतर क्षेत्रासाठी दर 
उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 


रस्त्याच्या भरावाचे बांधकाम करण्यासाठी (EARTH WORK) उद्ग्रहण क्षेत्रात खालील योग्य 
दर्जाच्या भूस्तरात खोदकाम करुन निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत १.५ मी. 
उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उद्‌्ग्रहण 
क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, ढेकळे फोडणे व सामग्रीचा थर योग्य पातळीत 
(Camber, Grade, Super elevation and proper section) आणण्यासाठी संस्करण 
(Dressing) करणे.[जलर्शिपण व ves wear भरावाचे विनिर्दिष्टानुसार सघनन करणे 
(Watering and Compaction) ही कुशल बाब म्हणून समजण्यात यावी व याचा अंतर्भाव केलेला 
नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दर सुचिनुसार यासाठी अतिरिक्‍त दर जोडण्यात यावा.] 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून सुधारित दरसूची 


जनजाती 
'उपयोजना/डोंगराळ 
क्षेत्रासाठी दर 


दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला आधीच सुरुंग लावून व तुकडे करुन 
उपलब्ध करुन दिलेल्या साधारणत: २० सें.मी. ते ३० सें.मी. आकाराच्या 
दगडांपासुन/धोंडयांपासून ८० मि.मी. ते १०० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा 
जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे [यामध्ये खाणीच्या ठिकाणी सुरुंग लावणे व उडविणे, 
मोठया दगडाचे तुकडे करणे (Expenses of drilling, blasting and secondary breaking are 
not included) यावरील खर्चाचा अंतर्भाव नाही. 


दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला आधीच सुरुंग लावून व 

उपलब्ध करुन दिलेल्या साधारणत: २० सें.मी. ते ३० सें.मी. आकाराच्या 
दगडांपासुन/धोंडयांपासून ४० मि.मी. ते ६० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर 
ढीग करणे किंवा फरेत भरणे [यामध्ये खाणीच्या ठिकाणी सुरुंग लावणे व उडविणे, मोठया 
दगडाचे तुकडे करणे (Expenses of drilling, blasting and secondary breaking are not 
included) यावरील खर्चाचा अंतर्भाव नाही. 


दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला भूपृष्ठ भागावरील उपलब्ध असलेले 
मोठया आकाराचे दगड/धोंडेगोळा करणे व त्यासाठी आवडयकता असल्यास जमिनीत 
आवश्यकते खोदकाम करणे व SAH दगड/धोंडे गोळा करुन (सुरुंग न लावता) त्यापासून ८० 
मि.मी. ते १०० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे. 


णी अथवा रस्त्याच्या भूपृष्ठभागावरील उपलब्ध असलेले ४७४.५७ 
मोठया आकाराचे दगड/धोंडे गोळा करणे व त्यासाठी आवश्‍यकता असल्यास जमिनीत 
HAST खोदकाम करणे व अशी दगड/धोंडे गोळा करुन (सुरुंग न लावता) त्यापासून ४० 
मि.मी.ते ६० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे. 


सर्व आकाराची खडी ढिगापासून वाहून नेणे, पसरविणे/आंथरणे व त्याचे छेदन/संस्करण करणे |घनमीटर ४३.३२ 
इत्यादी सर्व कामे करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


जोडपत्र दोन 
राज्यातील आदिवासी जनजाती उपयोजना अंतर्गतचे क्षेत्र दर्शाविणारे विवरणपत्र 
(शा.नि. आ.वि.वि. क्र.टीएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५, दि.९.३.१९९० च्या जोडपत्र १ व २ प्रमाणे) 


उपयोजना तालुके 
अंशत: समाविष्ट तालुके 


( 
( 
(४) जव्हार 
( 
( 
( 


७)विक्रमगड 


| 


3 नाशिक (१) कळवण 
(२) सुरगाणा 
(३) पेठ 
| 
जळगांव (१) 
(२) 
(३) 
( 


अहमदनगर १) अकोले 
(२) संगमनेर 


(१) जुन्नर 
(२) आंबेगाव 
(३) खेड 

(४) मावळ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


(१) किनवट 

(२) हदगांव 

(३) भोकर 

(४) माहूर 

(५) हिमायतनगर 


हिंगोली (१) हिंगोली 
(२) औंढानागनाथ 
३) कळमनुरी 
अमरावती १) धारणी (१) वरुड 
coe 
(3) मोरशी 


92 वाशिम (१) मालेगाव 
(२) मनोरा 


) 
) 
१३ अकोला (१) अकोट 
आळ 
(३) पातूर 
बुलढाणा (१) जळगाव-जमोद 
(२) संग्रामपूर 
(३) मेहकर 


यवतमाळ १) मारेगाव 
२) राळेगाव 
३) केळापूर 
४ घाटंजी 

) यवतमाळ 

६) बाभुळगाव 
(9) Hog 
८) पूसद 
९) महागाव 
१०) उमरखेड 
११) झरी जामणी 


| | शि 


त्‌ शिश 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


| 
| 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/कार्यासन-१४८३, 

(दि. १८जानेवारी, २०१० चे सहपत्र व शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का. १४८३, 
दि.३१ जुले, २०१५ अनुसार) 
जोडपत्र-तीन 
राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र दर्शविणारे विवरणपत्र 

डोंगरी तालुका पूर्ण गट 


१) शहापूर 
२) मुरबाड 


रायगड 
९) खालापूर 
१०) महाड 


पूर्ण गट(१०) 
पूर्ण गट (११) 


पूर्ण गट(१२) 
पूर्ण गट(१३) 
पूर्ण गट(१४) 


रत्नागिरी 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 
जिल्हा 


देवगड पूर्ण गट (२६ 
मालवण उपगट (५) 


a i 0 


एकूण 


धुळे शिरपूर पूर्ण गट 
साक्री पूर्ण गट 


a 1 || 


नंदूरबार ४२)अक्राणी 
४३)अक्कलकुवा 
४४) नवापूर 
४५) तळोदा 
४६) शहादा 


| i a aS | 


जळगांव ४७) यावल 
४८) रावेर 
४९) चोपडा 
) एदलाबाद 


aa a eee (| 


अहमदनगर | ५१) अकोले 
५२) संगमनेर 
५३) अहमदनगर 
५४) पारनेर 
५५) पाथर्डी 


ee | 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


उपगट (१५) 
उपगट (१६) 
एकूण 
१३ सातारा 


एकूण 


| 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


सोयगांव पूर्ण गट (9०) 
सिल्लोड 


उप गट (२३) 
उपगट (२४) 


ene, 
१ |नावेड TE 
a ae a 0... 
“| 
res शी... .__॥0"___.. ५." 
ल.) 
| ser 010... as 
१०६) धारणी पूर्ण गट (७३) 
al 6.1. 
२२ यवतमाळ १०(७पुसद उप गट (३४) 
ae ॥|. ____ (७ _ 7 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


उपगट म्हणून घोषित केलेल्या डोंगरी तालुक्‍यातील गावांची यादी. 


जिल्हा उपगट उपगट तालुक्‍यातील गावांची नांवे 
म्हणून 
घोषित 
केलेला 
डोंगरी 
तालुका 
(१) (२) (3) (४) 
कोंकण विभाग 
| ठाणे (१) वसई | १) चांदीप 2) तिपळीया 3) शिवनसई ४)पानसा 
५)उसगांवश ६) परोळ ७) शिरवली ८) जळकीया 
९) सायवन १०) घाटेघर ११) भावखळ १२) 
Teer १३) माजिवळी १४देपिवली 94) करझोण 
१६) खानिवंडे १७ fae १८) खोळसट १९) 
खैरपाडा २०) सुंदरा २१) बुडाल २२) तिल्हेर २३) 
सावट २४) गुरतारी २५) बिलाळपाडा २६) गया २७) 
दडविरा २८) सातीवली २९) खर्डी ३०) दैडा ३१) 
डोलीव ३२) बामन ३३) काजू ३४) कोल्ही ३५) कोळा 
३६) चिंचोटी ३७) होबाऊन. 
(२) भिवंडी | १)गणेडापुरी २) वडवली ३)उसगांव ४) घोडगांव 


५) आंबीपाडा ६) घोटाडे ७ मोहिली ८) बाबचा 
९) माळादियोर qo) देपोळी 99) उसपाडी पाडा 
१२) आंबराईपाडा 93) ध्यार १४ खडकी खुर्द १५ 
पिंपळवेळ १६) खडकी बुद्रुक १७) भाउपोळ १८) 
गुहापाडा १९कुहा २०) आंबापाडा 29) देपपाडा 
२२) माजरपाडा २३) धामणे २४) वरणापाडा २५) 
पेंडरीपाडा २६) नवावाडा २७) थाऊरपाडा २८) 
धुलईपाडा २९) पायगाव ३०) पाया ३१) खर्डीपाडा 
३२) पैरुनपाडा ३३) भावाडीपाडा ३४) खारबांव ३५) 
गाणे ३६) लळाखिवली ३७चिंबिपाडा ३८) गौरीपाडा 
३९) डोकरनापाडा ४०) अलकोकअरी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


रायगड 


(3) पनवेल 


१) माणिकघर २) थीडसावना ३) सावना ४) बामणोरी 
५) जामदेवी ६) देवलोळी ७ छावना ८) काळलेवली 
९)सारसाई १०) आपटा ११)कासप १२) कारडा १३) 
देवटी १४) गुलसुंडा १५) अकुब्रडी १६) थुराडाव १७) 
वावेधर १८) कोष्टी १९) दापोवली २०) देवतुली 
२१) सावला २२) करनाडा २३) कला 28) बंडाना 
२५) कारल २६)दुलघट २७ कातरभाट २८) feat 
२९)हातवंडी. 


रत्नागिरी 


(४ मंडणगड 


१) आंबवणे बुद्रुक २) किंजळघर ३) पेवे ४) पणदेरी ५) 
पडवे 8) उंबरशोत ७) वेरळ तर्फे वैश्वी cast 
९)ळोकरण १०)म्हाप्रळ ११)अडखळनंव १२)कुंभार्ली 
93) गोवळे १४) पन्हळी खुर्द१५) बुरी १६टाकवळली 
१७) टांगर १८) सुर्ली १९) आडरवळल २०) वेश्वी २१) 
पाट २२) शोनाळे २३) सोवेली तर्फे dal २४ 
कुडूकखुर्द २५) शिरगांव २६) धुत्रोळी २७) सडे २८) 

) 

) 


TOA २९) टाकेड ३०)पाचरळ ३१)धामणी 32 
बोरखत ३३) गोटे ३४) भामधर ३५) सावरी ३६ 
निगडी. 


सिधुदूर्ग 


(मालवण 


१) कुलोस २) असरंडी ३) भवानी ४) वंजकर ५) 
टाटारभाव ६) भाटपावणी ७) मिरवडे ८) राटीवडे ९) 
आजगणी '१०ब्राम्हण 99) हिवाळे 92) आवलीचे 
१३) खोटले १४) हेडूल १५) वायंनगावडे १६) वायरन 
१७) पोईप १८) मसुरे १९) वाडेच्या पाट २०) नवापाट 
29) गोळवण 22) डिकवळ 23) ale २४) 
PAM २५) नांदोस २६) तिरावडे २७ पारस 2) 
हेडूल. 


नाशिक विभाग 


4 


नंदूरबार 


(६)तळोदा 


१) सोजूरवाडा २) माळखुर्द ३) चोगांव खुर्द ४) लाकूड 
ae ५) खर्डी खुर्द ६) काठोर ७) बंधारा ८) 
खडी-बुद्रुक ९) जुवाणी १०) लाखापूर ११) माळ १२) 
मोरामाळ १३) आंबा गव्हाण१४ सीतपावळी १५) 
बामनी १६) AFT १७ राजापूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


(७) शहादा 


१)काकरद खुर्द २कनकरदे बुद्रुक ३) कोढावळ ४) 
चांदसेली ५) PRS ६) वरुड बुद्रुक ७) मळगांव ८) 
भुलाना ९) दरा १०) राणीपूर ११ आकसपूर १२) 
मानमोडया १३) नागझरी ay) लंगडी भवसनी 
१५) शहाना १६) खापरखेडे १७ आमाणपूर खुर्द १८) 
टरबा १९) नायगांव 20) सिसुरा 29) पेटा २२) 
फोफराळे २३) चांदपूर २४) गुदा २५) इकरास २६) 
काटघर २७) पिरपूर. 


& जळगाव 


(८) यावल 


१) मनुबाई देवस्थान २) लंगड्या आंबा ३) गटू-या ४) 
जामन्या ५ उसमळी ६) हरीपूरा ७) नागदेवी ८) 
वाघझीर ९) आसरा बारी. 


(९) रावेर 


१) तिडया २) अंधारमळी ३) मोहमोडी ४) चिचाटी 4) 
निमडया 6) गारखेडा ७ मोहमांडली सून ८) पिंपट 
कुंड ९) पाल १०) मोरव्हाल ११) जिन्ती १२) गारखेडी 
१३) सहस्नलिंग १४) लालमाती. 


(१०)चोपडा 


१मराठा 2) सत्रासेन ३खांडरा ४ भोरचिडा ५ 
उमरटी ६) गोयापाडा ७) कृष्णापूर ८)खा-यापाडा 
९)विजापूर १०)मुढयावतार ११)शेतपाणी १२)बोरअनंती 
१३)मालापूर १४) विष्णापूर १५) बोरमळी १६) कर्जाणा 
१७) मेलाना १८) देव्हारी. 


(११एदलाबाद 


१) दुई २) सुकली ३) सोमणगांव ४) डोलरखेडा ५) 
नोंदवेळ ६) वायल ७) चारठाणे ८) देवी मंदीर ९) 
मारझिरा १०) जोधनखेडा ११ लालगोडा १२) 
हुलखेडा. 


9 अहमदनगर 


(१२) 
अहमदनगर 


१आगडगांव >२)देवगांव ३)रतडगांव ४)बारदरी 
५मेहकरी  £६)माळेवाडी ७माथणी  ८)रांजणी 
९)खांडके  १०पिंपळगावकवडा  ११भोयरेखुर्द 
१२)कौडेगांव १३)सोनेवाडी १४पिंपळगांव १५उजनी 
१६)भोपरेपठार. 


(१३)पारनेर 


१) चिंचोळी २)शेरी-कोलदरा ३)दरोडी ४)नांदुरपठार 
५)सावरगांव ६)कारेगांव, ७निखोळ ८)पांडळी-दर्या 
९)जाधववाडी १०)शहाजापूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


(१४)पाथर्डी । १चेकेवाडी २माणिक दौंडी ३)पिरेवाडी ४बोरसेवाडी 


५)आलहणवाडी ६)मोहरी ७करोडी ८) चिचंपूर- 
पांगुळ ९)ढाकणवाडी. 


पुणे विभाग 


८ 


सांगली 


(१५) 
खानापूर 


१) देविखिडी २)रेणावी ३)वारुंबे ४कुर्ली ७पारे. 


(१६) 
कडेगांव 


१कोतवडे २)सोनसळे ३)सिरसगांव ४सोनकिर. 


सातारा 


(१७)माण 


१) कुळकजाई 2) कळसकर वाडी 3) गाडेवाडी ४) शिंदी 
बुद्रुक ५) पाळवण 6) तोंडले ७ उगळेवाडी ८) खंडयाची 
वाडी ९) मोगराळे १०) शिंगणापूर ११) भाडळी १२) 
इंजळात 93) कळपोंडी oy) विरळी 94) वळई 
१६) कुक्कडवाड १७) मखणे १८) काळेवाडी १९) दोरगेवाडी 
२०) किरकसाड २१) महिमानगड २२) दिवडी २३) पांढरवाडी 
२४) स्वरुपवानवाडी २५) उकिरडे २६) शिंदी बुद्रुक २७ बोधे. 


(१८) 
फलटण 


१) सालपे २) आदकोखुर्द 3) आळजापूर ४) कोराळे 4) 
वाघोशी ६) लाथवडा ७ मानेवाडी ८) झडकषाईवाडी ९) 
वेळोशी १०) उपलवे ११) दाववडी १२) मीरेवाडी १३) गिरवी 
१४) धुमाळवाडी १५) बेडकेवाडी १६) सासकळ १७) भाडळी 
Be १८) दुधेभावी १९) मीरदे २० जावली २१) आद्रुड 22) 
कुरवाली बु. 


(१९)कराड 


१) मरळी २) चोरजवाडी ३) कोरीवळे ४) बेलदरे ५) म्होप्रे ६) 
भोळेवाडी ७साकुडी ८) येणके ९) कोळे १०) कुसुर ११ 
तुळसण १२) सवादे १३) लाटकेवाडी १४) हवेलवाडी १५) 
म्हसोळी १६) शेवाळेवाडी १७) शेळकेवाडी १८) मनू 
१९)येवती २०) घराळवाडी २१) हणमंतवाडी २२) टाळगांव 
23) येळगांव २४) गोरेवाडी २५) गणेशवाडी २६) भरेवाडी 
२७ साळशिरमे २८) महारुगडेवाडी २९) जीती ३०) 
अक्काईवाडी 39) कासारशिरभे ३२) निगडी ३३) घोलपवाडी 
३४ किवळ ३५) खेडताईवाडी ३६) मसूर ३७ हणबरवाडी 
३८) वाण्याची वाडी ३९) माळवाडी ४०) कांबीरवाडी ४१) 
शिरगांव ४२) सुळी ४३) पाळ ४४) हरपळवाडी ४५) रिसवड 
४६) वरती साकुर्डी ४७ सांजूर ४८) तांबवे ४९) आरेवाडी ५०) 
गमेवाडी ५१) माळवाडी ५२? डोळेवाडी 
५३) पांढरवाडी ५४) आणे ५५) अंबवडे ५६) तारुख ५७) वामन 
वाडी ५८) वानरवाडी ५९) उंडाळे ६०) भूरभूशी ६१) 
जखीनवाडी ६२) नांदलापूर ६३) वनवासमाची ६४) वसंतगड 
६५) चरेगांव ६६) भवानपाडा ६७ शितलवाडी ६८) चिरवली 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


६९) पाचुंद wo) कामथी ७१) वाघेरी ७२) करवडी 
७३) हजारमाची ७४ वावरमाची ७५) वनवासमाची ७६) 
राजमाची ७७ टेंभू ७८) भयापूर ७९) कोरेगांव ८०) कार्वे 
८१) वडगांव हवलेली ८२) शेणोली कालवडे ८३) घोगांव. 


औरंगाबाद विभाग 


| Oo 


औरंगाबाद 


(20) ers | १) धनशिगवाडी 2) बाभुळगांव ३) पोखरी ४) बाबरा 4) 
मोमोनाबाद ६) Bel ७ बोधेगांव बु. ८) अंधारी 
९) जातवा १० उमरावती 99) घाटनांदा १२) 
परदेशीवाडी १३) & चारनेर १४ थावडा 
१५) अंधारवाडी १६) केळगांव १७ सिरसाम १८) 
नातेगांव १९) घाटमखळ २०) हालदा २१) पिंपळदरी २२) 
मुखवार २३) वाघरा२४) रांजणी २५) अजिंठा २६) SATS 
२७ आमसरी २८) नारवी २९)वडाळी. 


(२१) १) वडगाव २) पाडळी ३) शिरोळ ४) सावरखेडा ५) लोणी 
खुलदाबाद ।६) बोडक ७) खुलताबाद ८) धामणगांव ९) 
अबदुलापूर १०) निरगुही बु. ११) पिंपरी 92) जमालवाडी 
१३) म्हैसमाळ 9%) शिरसमाळ १५) टाकळी खुर्द 
१६ आखतवाड 90) वेरुळ १८) मंत्रापूर १९) 
खुलताबाद २०) सराई २१) बादलाबाई २२) नंद्रबाद 
२३) मापसाळा २४) रसुलपूर 
२५)३ंकरपूरवाडी २६) साबुखेडा २७ खिर्डी २८) 
सोनखेडा २९) भटजी ३०) लामनगांव ३१) खतेनापूर 
३२) विरमगांव. 


(२२) कन्नड १) तांदुळवाडी २) पेवली 3) मुंगसापूर ४) पेकडवाडी ५) 
कोंडवाडी ६) कल्याणी ७) वडनेर ८) अंबाला 
९) आंबा १०) जामडी ११) रेळ १२) Hors 
१३) नांदगिरवाडी १४ हिवरुखेडा १५) वडाळी 
१६) जैतखेडा १७) मालेगांव ढोकळ १८) ANAT १९) 
माळेगाव लोखंडे २०) मोहाडी २१) हस्ता २२) माहेगांव 
23) देवूपूर २४) पळशी खुर्द २५) काळंबी मांजरा २६) 
भिळदरी 2) गोर पिंपरी २८) सवखेडा बु. 
२९) पिंपरखेडा ३०) सफीयाबाद ३१) खडकी ३२) पिशोर 
33) खातखेडा ३४) वासडी 34) ANT ३६) उमरखेड 
३७) सावरगांव ३८) धामणी ३९) आंबेगांव बु. ४०) मेहुण 
४१ हासेवाडी ४२) वडगांव ४३) लोझा ४४) पांगेरी vy) 
बेलखेडा ४६) सोनवाडी ४७ शिवघाट ४८) चिमणापूर 
४९) नागापूर ५०) करंजखेड ५१) रेडळगांव ५२) नेवूपूर 
५३) घाटऱोंदा ५४) टाकळी अंतूर ५५) लोहगांव ५६) 
नायगांव ५७) तपोवन ५८) कान्हेगांव ५९) हिवरा ६०) 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


दुधमाळ ६१) तळनेर ६२) वडोद ६३) मोहर्डा ६४) वजीर 
वाडी (मोहर्डा- गावाखालील वाडी). 


र बीड (२३)आष्टी ।१)देऊळगाव घाट, २चिचवाडी, ३)आरणविहिर,४) 
कारखेलखुर्द, ५)वेलतुरी, ६)रोंडाळे,७) मसुबाची वाडी, 
८)महिंद्र, ९)पांग्रा, १०पिंपरी (नजीक घाट). 

(२४)पाटोदा ।१) निरगुडी २) वडझरी, ३) रोहतवाडी, ४) डोमरी. 

(२५)परळी  । १सरफराजपूर, २) गर्दवाडी ३) कन्हेवाडी, ४) मोहा, ५) 

(वैजनाथ) «| बोधेगाव ६) सोनहिवरा ७ अस्वलंबा ८) वानटाकळी 
९) दौनापूर १० डाभो ११) इदबवाडी १२) कनेरवाडी, 
१३) भोपला १४ देवाडा. 

(२६केज १)तळनेरी २)नागझरी ३)जिवाजी वाडी ४धाटेवाडी 
५)तूळूची वाडी ६कोरडयाची वाडी ७) गौरवाडी ८) 
पराची वाडी. 

(२७) बीड १)हिवरा-पहाडी, २)बोरखेडी, ३) वांगी, 
४कोल्हारवाडी, ५)अहेरवाडी, ६)करझणी, 
७)धनगरवाडी, ८)चराटा, ९)मेंगळेवाडी, 
१०जाधववाडी,११)नागझरी, १२)पाटोदा १३) (बेलवंडी) 
कचारवाडी, १४)खंडाळा 

(२८) वडवणी | 9) चिखलबीड, 2) खडकी, 3) पिंपळा 

(२९) १) चिंचखंडी, २)राक्षसवाडी, ३)ममदापूर (परळी), 

आंबेजोगाई । ४एल्डा, YATSAT ६पठाण, ७काळवटी (लमानतांडा) 
८)साकूड, ९)अंबलवाडी. 

(३०) धारुर १) चिखलबीड २खडकी ३)टोकवाडी ४पिपळा 
५मैदवाडी ६)चोरांबा ७)मोहा (जहागीर) ८)काटेवाडी 
९)भोगळलवाडी १०)मोहखेड ११आमला १२)कोयाड 

१२ | हिंगोली  । (३१ हिंगोली ।१) नरसी 2) लोहगांव 3) आडोळ ४) हनकदरी ५) 


खिल्लार ६) आमदारी ७) जामदाया ६) खांबाळा (9) 
पळसी ८) नवलगव्हाण ९) भांडेगाव १०) सावा ११) 
जामरी खु. १२) कडती १३) हनवतखोड १४) देवुळगाव 
जहागीर १५) चिचाळा १६) देवठाणा १७) फाळेगाव १८) 
कानडखेडा बु. १९) कलबुर्गा २०) वाठोणा (प.वासीम) 
२१) चारठाण २२) नरसी २३) लोहगाव २४) पिंपळखेड 
२५) वैजापुर २६) पांगरी २७) बोराळा २८) नादुरा २९) 
एकंबा ३०) खंडाळा ३१ बेलुरा ३२)आडगाव 
३३) ब्रम्हपुरी ३४) खेरडा ३५) धानापूर ३६) धोतरा ३७) 
उमरखोजा ३८) शिरसम खु. ३९) शिरसम बु. ४० 
डिग्रस वाणी ४१ सांडस त. पिंपळदरी ४२) सावरगाव 
हटकर ४३) वराडी ४४) गारखेडा ४५) मौजा ४६) दुधेरी 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


४७) चिंचोली ४८) जोडतळा ४९) डोंगी ५०) नांदुसा 
५१ विठ्ठलवाडी ५२) पेडगाव 


(३२) १) खडकत बु. 2) खडकत खु. ३) महारी बु. ४) महारी 

कळमनुरी खु. ५ खरवड 8) बोल्हाडवाडी ७ Ueda ८) जांब 
९) निमटोक १०) कवडा ११) शिंदगी १२) मावधावंडा 
93) दांडेगाव १४) रामेश्वर १५) पिंपरी खु. १६)कानेगांव 
१७) फुटाणा १८) दाभडी १९)चुंचा २०) भाटेगाव २१) 
खेरडा 

(३३) औंढा १) सावळी 2) बोरजा ३) जडगाव ४) येहळेबाव सा. 4) 

नागनाथ सुरेगाव ६) देवाळा ७ अंजनवाडा ८) मुर्तिजापूर सावंगी 


९) HSH पिंपरी १०) दुधाळा ११) दुरचुना १२) 
वडचुना १३) पिंपळा १४) सुकापूर १५) माथा 
१६) सिध्देश्वर १७) पिंपळदरी 


(३४ सेनगाव 


१) जांभुरन(बु.) २) पारडी पोहकर ३) कारेगाव ४)रिधोरा 
५) सेनगाव ६) कोळसा ७) सुकळी बु. ८) सुकळी खु. ९) 
शिंदेफळ १०) धनगरवाडी ११) साबलखेडा १२) 
बाभुळगाव १३) गोरेगाव १४ चोंडी खु 
१५) ब्राम्हणवाडा १६) पिंपरी वायचाळ १७) बोरखडी 


१३ 


बुलढाणा 


(३५)खामगांव 


१) गिरोळ २) इसालवाडी 3) चिचखेडनाथ ४)कडेडगाव 

५चिंचखेडबंड ६) शोंद्री ७ मांडणी ८) बोधा ९) खेर्डी 
१०)वाकी ११)गारवेड १२)गारोडी १३)थार १४)माटरगांव 
१५चिंचखेड १६)सारोळा १७ कोन्टी १८) वझर 
१९)पिंपरीधनगर २०)लाखनवाडी खुर्द २१फत्तेपूर 
२२)निमखेडा २३)लाखनवाडी बुद्रुक २४) हिवरेखेड 
२५)निरोडा. 


१४ 


अकोला 


(३६)पातूर 


१)अंबारी२)भानोसा ३बेळतळ ४मलकापूर ५)भांकद 
pals! ६)बडीआमराई ७)बोडसा ८) खानापूर 
र)काकडदरी १०)कोठारी बुद्रुक ११पासटल 
१२)कोसगांव १३)माळराजुरा १४सावरखेड 
१५)चिंचखेड पातूर १६)शेकापूर १७कार्ला १८)चारमुळी 
१९)धरम २०१ांदुर्जा २१)सोनुना २२)चिखलवाव्हळ 
२३)चौंडी  २४)जांब २५चिंचखेड २४६)गोळेगांव 
२७आधारसावंगी २८)गावडगांव २९)सावरगांव. 


१५ 


यवतमाळ 


(30) पुसद 


१)पिपळगाव २)हौसापूर 3) बामनवाडी ४)का-होळ 
५)गहुळी ६)चौंडी ७चिंचघाट ८)देवगव्हाण ९)बेलगव्हाण 
१०जामनीधुंदी ११)मोरगड १२)उडवी १३)पारवा 
१४)पांदूर्णी (खु्द)) १५खटकोळा १६)पन्हाळा 
१७मांजारवजळा (खुदौ २८)मांजरजवळा (बु 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


१९)सावतमाळ २०)हनवंतखेड २१)मारवाडी 
२२)अमृतनगर 23) धनसळ २४)अनसळ २५)उपवनवाडी 
२६)रामपूरनगर २७दुधगिरी २८)अनसिग 
२९)जांबनाईकर ३०)शिलोना. 


(३८) उमरखेड 


१) दिडाळा २)पार्डी ३)पिरंजी ४गोविदपूर ५)कुरळी 
go ७अकोली ८)साताळा ९मसळग १०)पार्डी 
११)जेवळी १२)पिंपळगांव १३)बोडखा १४पेंधा 
१५)उदापूर १६)सावरगांव १७परोटी खुर्द १८)नानी 
१९)बोरी २०)थेरडी २१पवनाळा २२सोनदाभी 
२३)येकंबा २४मोरचंडी २५कोसंबी २६)चिखली 
२७रोमपूर २८)बोरगांव २९)डोंगर गांव ३०धडोली 
३१सोईर ३२)नवेलालपूर ३३)दिग्रस ३४)काओऔ 

) 

) 

) 

) 


३५कवठा ३६)दहेळी ३७धानोरा ३८)शिवाजीनगर 
३९)जवराळा ४०)उमरी ४१कसोली ४२)सेवाळालनगर 
४३)वडगांव ४४दामसरी ४५)धार बु. ४७६सेरंडी 
४७)दरारी ४८)मधुरानगर 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


जोडपत्र चार 


(सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेकरिता लागू) 
ज्यांचे मोजमाप करता येत नाही अशा पुढील कामांसाठी विहित करण्यात आलेल्या दराप्रमाणे 


प्रतिदिन मजुरी द्यावी. 
उदाहरणार्थ:- 

(एक) सर्वेक्षणविषयक उपकरणाची ने-आण करण्यासाठी ती विशिष्ट ठिकाणी मांडण्यासाठी संरेखन 
(अलाईनमेंट) इत्यादी कामांसाठी आवश्‍यक असलेले मजूर. 

(दोन) स्त्री मजुरांना कामावर येताना कामाच्या ठिकाणी आणलेल्या आपल्या मुलांची देखभाल 
करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले स्त्री मजूर. 

(तीन) पहारेकरी. 

(चार) साखळीने मोजणी करणे आणि साखळीच्या मोजणीच्या खुणाचे दगड बसविणे व त्याला सफेदी 
देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले मजूर. 

(पाच) सर्वेक्षण व सीमांकन यामध्ये सीमारेखन करणे, चार लहान दगडांची रास उभारणे याचा समावेठा 
होतो. 

(सहा) निरनिराळया Asta अनुरुप असा, निरनिराळी क्षेत्रे (झोन) दर्शविणारा मांडणी नकाझा तयार 
करणे. 

(सात) नालाबांध बंदिस्ती व घळी बुजविणे (गली CoP) यासह मृदसंधारणाची किरकोळ कामे. 

(आठ) कामाच्या ठिकाणी आवश्‍यकता असल्यास झाडांची मुळे/बांधे काढून टाकणे. 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKKKKRKK KKK 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


जोडपत्र- पाच 


(वनीकरण व सामाजिक वनीकरण विभागाकरिता लागू) 
वनीकरण व सामाजिक वनीकरणाच्या खाळील बाबींवर काम करणा-या मजुरांना विहित केलेल्या 
दराप्रमाणे प्रतिदिन मजुरी द्यावी :- 
कामाची बाब 


१०० मीटर अंतरावरुन (सागाचे स्टंप आणून लावणे). 


२०० मीटर अंतरावरुन रोपे आणून लावणे. 

३ | २०० मीटर अंतरावरुन पॉलिथिनच्या पिशवीतील रोपे आणून लावणे. 
(एक) लहान पिड्ठावीतील रोपे. 
(दोन) मोठया पिशवीतील रोपे. 

४ | मध्यवर्ती ठिकाणापासून रोपे वाहून नेणे व ती आदेशानुसार टी.सी.एम. नाल्याच्या बांधावर 

| लावणे. 

६ । रोपटयांच्या सभोवताली १ मीटर व्यासाच्या जागेतून तण काढून रोपटे मध्यभागी आणणे, 
त्यात अनावश्‍यक तण/ झाडोरा न ठेवणे ( त्या कामात पीक कापणी अंतर्भूत नाही) आणि गोळा 
झालेले तण रोपटयाच्या दोन रांगाच्या मध्ये निदेशाप्रमाणे ठेवणे -- 

(अ) अल्प घनता. 
(ब) साधारण घनता. 
(क) भरपूर घनता. 

७ = | उरळीवरील रोपांच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या अर्धा मीटर रुंदीच्या पट्टयामधील सर्व तण 
काढून टाकणे, त्यावर अनावश्‍यक तण/ झाडोरा न ठेवणे व निदेशाप्रमाणे हा सर्व कचरा दूर 
फेकणे-- 

(अ) अल्प. 
(ब) साधारण. 

८ | पॉलिथिलीन पिडव्यातील रोपांसाठी, सरासरी yo मीटर अंतरावर उपलब्ध असलेल्या 
सामग्रीचा वापर करुन काटेरी कुंपन घालणे (आव्यकता असेल तर योग्य प्रकारे लाकडी 
खुटयांनी आधार देण्यात यावा). 

९ । १०० मीटर अंतरावरुन रोपवाटीकेतील पॉलिथिन पिठाव्यांतील रोपांना पाणी घालणे 
(पिडाव्यांचा आकार सेंटीमीटरमध्ये)-- 

(अ) १० x Qo (ब) १२.५ x २५ 
(क) 24 x ३५ (ड) ३५ x BY 
१०० ते २०० मीटर अंतरावरुन पाणी आणून रोपवाटीकेतील पॉलिथिलीन पिडाव्यांतील रोपांना 
झारीने पाणी घालणे(पिडाव्यांचा आकार सेंटीमीटरमध्ये)-- 
(अ) १० x २० (ब) 92.4 > २५ 
हिं (क) 24 X 34 (S) ३५ x BY 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


विविध जातीच्या रोपटयांसाठी गोळा करण्यात आलेल्या सामग्रीचे निदेशाप्रमाणे काटेरी कुंपण 
घालणे (आवश्‍यकता असल्यास आधाराची तरतूद करणे.) 
निदेश दिल्याप्रमाणे कोणत्याही आकाराच्या वाफ्यात १५ सेंटीमीटर अंतरावर रांगेने आव्यक 
बी पेरणे. 
रोपवाटीकेतील कोणत्याही आकाराच्या वाफ्यावरील रोपटी सोडून इतर अनावश्यक तण, 
वनस्पती काढून टाकणे व कोणताही तण/ झाडोरा न ठेवता व निदेश दिल्याप्रमाणे काढलेले 
तण/ वनस्पती अंदाजे १०० मीटर अंतरापळीकडे नेऊन टाकणे -- 

(अ) पहिल्यांदा तण काढणे. 

(ब) नंतर तण काढणे. 
निदेश दिल्याप्रमाणे सागवानाचे खुट टिकावाने खोदून काढणे.मुळे ३० सेंटीमीटर जमिनीत 
खोल गेलेली असल्यास ती कापणे व मध्यवर्ती ठिकाणी त्यांचा ढीग करणे. 
निदेश दिल्याप्रमाणे अंगठया एवढया जाडीचे व २० ते २१ सेंटीमीटर लांबीचे स्टंप तयार करणे 
व प्रत्येकी १०० स्टंपचे गठ्ठे बांधणे. 
१०० मीटर अंतरावरुन पाणी आणून रोपवाटीकेतील कोणत्याही आकाराच्या वाफ्यातील 
रोपांना झारीने पाणी घालणे. 
निदेश दिल्याप्रमाणे रोपवाटीकेतील कोणत्याही आकाराच्या वाफ्यातील रोपटी सोडून इतर 
अनावश्यक सर्व तण/ वनस्पती काढून ते क्षेत्र साफ करणे व हा सर्व कचरा १०० मीटर 
अंतरापलीकडे नेऊन टाकणे --- 

(अ) पहिले तण काढणे. 

(ब) नंतरचे तण काढणे. 


(काडीचा खर्च वगळून) १ मीटर उंचीच्या काडीचा रोपांना आधार देण्यासाठी काडया कलम 
रोपांना बांधणे. 


स्थानिकरित्या FST मिळणा-या सामग्रीपासून आंब्याच्या झाडाची रोपटी वा कलमे 
यासाठी छपराची तरतूद करणे (यात झुडपे कापणे/ तोडणे व निदेश दिल्याप्रमाणे जागेवर 
मातीच्या आधाराने ती उभी करणे या कामाचा समावेश आहे, पण UPA खर्च अंतर्भूत 
नाही 


२१ | रोपवाटीकेत रोपांना खताची मात्रा देणे / फवारणीकरिता. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र. ४२/मग्रारो-१. 


& 7 


जोडपत्र सहा 
(सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेकरिता लागू) 
या दरपत्रकामध्ये अकुडाल बाबींसाठी spares मजुरांना द्यावयाच्या मजुरीसंबंधीचे दर निर्धारित 


करण्यात आले आहेत.कुठाल बाबींसाठीचे दर त्या त्या खात्याच्या विहित दरसूचीनुसार देण्यात 
यावेत. 

कठीण खडकात खोदाई करणे (सुरुंग लावून अथवा सुरुंग विरहीत) ही बाब पूर्णपणे कुडाल 
समजण्यात यावी. 

माती/मुरुम/ वाळू इत्यादी खाणीतून खोदून गाडीत भरुन त्याची १०० मीटर अंतरापलीकडे 
वाहनाद्वारे वाहतूक करुन भरावासाठी योग्य जाडीचे थर करणे वा रस्त्याच्या कामासाठी योग्य 
आकाराचे ढीग करणे या सर्व बाबी एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे हया कुडाळ बाबी समजण्यात 
याव्यात व त्यासाठी खात्याने दर वापरावेत. 

रस्त्यांच्या कामासाठी तसेच इतर कामांसाठी जेव्हा मजुरांकडून खडीफोडून पुरविण्याचे काम 
करावयाचे असेल त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसूचीतील दरानुसार मजुरांना मजुरी 
देण्यात यावी व तशीच तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात यावी.अज्ञा परिस्थितीत देण्यात येणारी 
मजुरी अकुशल खर्चात समाविष्ट करावी. 

spares बाबींच्या सामग्रीची रॉयल्टीची रक्‍कम जिल्हाधिका-यांनी महसूल खात्याकडे spars 
बाबीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वर्ग करावी.रोहयोच्या spars बाबींच्या दरसूचीमध्ये रॉयल्टीचा 
अंतर्भाव केलेला नाही. Hares बाबीकरिता त्या-त्या खात्याची दरसूची वापरावयाची असल्यामुळे व 
जर खात्याच्या बाबीमध्ये रॉयल्टीचा अंतर्भाव केला असल्यास कंत्राटदारामार्फत रॉयल्टी चार्जेस 
महसूल खात्याकडे द्यावे लागतील व अशी तरतूद त्या निविदेमध्ये करावी. 

सा.बां.विभागाच्या दरसुचीतील बाबींच्या दरात रॉयल्टी चार्जेस अंतर्भूत केली असल्याचे दिसते.परंतु 
जलसंपदा विभागाच्या दरसूचीत रॉयल्टी चार्जेस अंतर्भूत केली नसल्याचे दिसते.तेव्हा Hares 
भागाची कामे करताना खात्याच्या दरसूचीतील बाबींच्या दरात रॉयल्टी चार्जस अंतर्भूत आहेत अथवा 
नाहीत असा स्पष्ट उल्लेख निविदेमध्ये करावा. 

कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी खात्याच्या नियमानुसार घ्यावयाच्या गुणनियंत्रण चाचण्याकरिता 


अंदाजपत्रकात अशी तरतूद करावी व यावरील खर्च Hares भागात अंतर्भूत करावा. 


